आर्थिक वर्ष 2023-28 करीता स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा अनुज्ञेय खर्च 
भागविण्यासाठी सादिल अनुदान मंजूर व 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 

थकीत वीज देयक तसेच, अनुदान निर्धारण पूर्ण 
झालेल्या शाळांना अनुदान 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- सादिल-२०२३/प्र.क्र.१३२/एसएम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २७ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. पीआई-१०९४/७०४(दोन)/प्राशि-१, 
दिनांक १४ नोव्हेंबर, १९९४. 

(२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.उमाशा-२०२०/प्र.क्र.१३/एसएम-४, 
दिनांक ०४ जून, २०२०. 

(3) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.उमाशा-२०२०/प्र.क्र.१३/एसएम-४, 
दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२१ 

(४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ 

(4) झासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, समक्रमांक, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ व 

दिनांक २३ जानेवारी, २०२४ 


प्रस्तावना:- 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळासाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन 
उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या ४ टक्केपर्यंत सादिळलवार खर्च 
करण्यास संदर्भ क्र.(१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, सादिलवार खर्च 
करावयाच्या अनुज्ञेय बाबींच्या यादीमध्ये संदर्भ क्र.(२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. 


२. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक 
शाळांच्या माहे मार्च-२०२३ ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीतील थकीत वीज देयकाची रक्‍कम 
भागविण्यासाठी संदर्भ (4) येथील दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार 
रु.६,७८,७३,३३३/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच, दिनाक २३ जानेवारी, २०२४ 
च्या शासन निर्णयानुसार किशोर मासिकाची एप्रिल, २०१९ ते मार्च, 2023 (करोना कालावधीतील अंक 


शासन निर्णय क्रमांकः सादिल-२०२३/प्र.क्र.१३२/एसएम-४ 


पुरविण्यात न आळेला कालावधी वगळून ) रु.१,७२,६३,८८५/- इतकी रक्कम वितरीत करण्यात 
आलेली आहे. आता, वीज देयकाची थकबाकी तसेच अनुदानाचे निर्धारण पूर्ण झालेल्या जिल्हा 
परिषदांना सादिल अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांच्या थकीत वीज 
देयकाची रक्‍कम भागविण्यासाठी रु.११,०३,००,०००/-( रुपये अकरा कोटी तीन लक्ष फक्‍त ) इतका 
निधी “महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड” यांना मंजूर व अदा करण्यासाठी आयुक्‍त 
(शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सुपूर्द करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


तसेच, अनुदानाचे निर्धारण पूर्ण केलेल्या ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, 
नाशिक व धुळे या जिल्हा परिषदांना संदर्भ क्र. (२) व (३) येथील शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय केलेल्या 
बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी रु. १,६७,६८,०००/- (रुपये एक कोटी सदूसष्ट लाख AGUS हजार 


फक्त) इतका निधी आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या सुपूर्द करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


वरील बाबींचे देयक कोषागारात सादर करण्यास “शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे” यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची 
टाकण्यात यावा. तसेच, सदर निधी वितरीत करण्यापूर्वी संबंधितांकडून वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या 
खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करावीत. शक्‍यतो यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग पूर्ण 
झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. 


३. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता “मागणी क्र. ई-२, २२०२- 
सर्वसाधारण शिक्षण-०१-प्राथमिक शिक्षण १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी 
जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या 
कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (२२०२-०१७३) ३१, सहायक अनुदान 
(वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९४/व्यय-५, दिनांक १६ फेब्रुवारी, 
२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सादिल-२०२३/प्र.क्र.१३२/एसएम-४ 


घ्‌. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२७१७४२४५२७२१ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAMOD VITHOBA KADAM 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL, 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f82b9e0b005ed06987e1ae26683203c8f241022e0aad6b 
1¢827af561b72f83bb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

V | T H O BA KA DA M serialNumber=AF4901 BED6A4BEEQED963C63F 1B0172A4718894 
A400C0988FBB3381DB913696F, cn=PRAMOD VITHOBA KADAM 
Date: 2024.02.27 17:53:31 +05'30" 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


—O 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, 

) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, 

) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ioe 


o~ 


4 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई,, 

प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

जिल्हाधिकारी, सर्व 

९) आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, 
नाशिक व धुळे, 

११ शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड, मुंबई. 

१३) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई/पुणे/नाशिक/कोल्हापूर/ छत्रपती 
संभाजीनगर/लातूर/अमरावती व नागपूर विभाग 

१४)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१५)महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१६) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, सर्व 

१७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

) 

) 


GS © 


(2 


१८)शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने 
१९) निवड नस्ती, एसएम-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


